शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आयुक्‍त शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त 
आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील २५ टक्के 
पदे निरसित करणेबाबत- शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१४ जुले, २०२२ 


वाचा:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५, 
दिनांक १४.१.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शासकीय 
कार्यालयांसाठी दिनांक १७.३.२००३ च्या आकृतीबंधानुसार पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयानुसार 
गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांपैकी 24% म्हणजे एकूण २६१ पदे दिनांक १४.१.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयाव्दारे निरसित करण्यात आलेली आहेत. 
२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये अ.क्र. ४ येथील शैक्षणिक विभाग नाशिक 
मधीळ शासकीय विद्या निकेतन, धुळे या कार्यालयातील शिपायांची २ पदे ही अस्थायी असल्याचे 
नमूद करण्यात आले होते. तथापि सदर २ पदे ही अस्थायी नसून, स्थायी असल्याने त्यात 
सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच अ.क्र.१ येथील शैक्षणिक विभाग पुणे मधील शासकीय 
अध्यापक विद्यालय लोणी काळभोर पुणे या कार्यालयातील निरसित पदाच्या पदनामात शिपाई 
ऐवजी नाईक असा बदल करण्यात येत असून, शासन निर्णय दिनांक १४.१.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयात पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. | शैक्षणिक | कार्यालयाचे नाव पदनाम | निरसित करावयाची पदे 
विभाग स्थायी । अस्थायी । एकूण 
४ नाशिक । शासकोय विद्या निकेतन धुळे शिपाई jo _|२ २ 
षु पुणे शासकोय अध्यापक विद्यालय | शिपाई ian गि णं 
लोणी काळभोर, पुणे 


ऐवजी 
अ.क्र. | शैक्षणिक | कार्यालयाचे नाव पदनाम | निरसित करावयाची पदे 
विभाग स्थायी । अस्थायी । एकूण 
४ नाशिक । शासकोय विद्या निकेतन धुळे शिपाई ।२ fo] 
4 पुणे शासकोय अध्यापक विद्यालय | नाईक a णि a 
लोणी काळभोर, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५ 


३. तसेच, विवरणपत्राच्या अखेरीस निरसित करावयाची एकूण पदे यामध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत असून ते पुढीलप्रमाणे सुधारित करुन वाचण्यात यावे. 


स्थायी | अस्थायी | एकूण 

एकूण ।१२८ | 933 २६१ 
ऐवजी 

स्थायी अस्थायी | एकूण 

एकूण ।१३० | 939 २६१ 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥/959॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७१४१६३८३५०६२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.07.14 16:43:54 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, 
४ सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
) 
) 
) 


५) अवर सचिव (आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), वित्त विभाग, मुंबई 
६) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) निवड नस्ती (प्रशा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


